जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, मुंबई-उपनगर 
अंतर्गत नियामक  परिषदेवरील 
सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. डीएमएफ०९२२/प्र.क्र.६६/उद्योग-९, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ डिसेंबर २०२२ 


पहा- १. शासन अधिसुचना क्र.एमडीएफ-०६१५/प्र.क्र.३४/उद्योग-९, दि.०१.०९.२०१६ 

२. केंद्रिय खाण मंत्रालय, भारत सरकार याचे पत्र क्र. F.No. ७/९/२०२१-॥/॥.४, 
दि. २३.०४.२०२१ 

३. शासन अधिसूचना क्र.डीएमएफ-०६२१/प्र.क्र.५४७/उद्योग-९, दि.०६.१२.२०२१ 

४. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या अनुषंगाने सुधारीत मार्गदर्शक सूचना, 
शासन निर्णय क्र.डीएमएफ-०६२१/प्र.क्र.५७/ दि.२१.११.२०२२ 

५. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या अनुषंगाने गठित राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती, 
शासन निर्णय क्र.डीएमएफ-०६२१/प्र.क्र.५७/ दि.२१.११.२०२२ 

६. आपले पत्र क्र. अजि./डेस्क-४/गौखनि/डीएमएफ/कावि-१९००/२०२२-२३ दिनांक २०.०९.२०२२ 


प्रस्तावना:- 


खाण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) अधिनियम, 
१९५७ मध्ये सुधारणा करून खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ हा 
शासन अधिसुचना, दिनांक २७.०३.२०१५ अन्वये अधिसूचित केला आहे. 


२. प्रस्तुत खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ च्या कलम ९ (8) 
मधील तरतुदींनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये खाणबाधित क्षेत्र व व्यक्तींच्या विकासाकरिता 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्थापन करणे अपेक्षित आहे. सदर तरतुदीस अनुसरून उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, शासन अधिसूचना दि.०१सप्टेंबर २०१६ अन्वये राज्यात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानची 
स्थापना, रचना व कार्यपध्दती याबाबत नियम विहित करण्यात आले होते. 


३. तथापि, केंद्रिय खाण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.२३.०४.२०२१ 
रोजीच्या आदेशान्वये खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ च्या कलम 
९ (8) मधील उपकलम ३ येथे नमूद नियामक परिषद आणि व्यवस्थापकिय समितीच्या संरचनेमध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत आदेशित केले होते, त्यानुसार जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत नियामक 
परिषद आणि व्यवस्थापकिय समितीच्या संरचनेमध्ये संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.०६.१२.२०२१ 
रोजीच्या शासन अधिसूचनेन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ०९२२/प्र.क्र.६६/उद्योग-९ 


४. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन अधिसूचना दि.०६.१२.२०२१ मधील तरतुदीस 
अनुसरून जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, मुंबई उपनगर अंतर्गत नियामक परिषद (Governing Council) 
आणि व्यवस्थापकिय समिती (Managing Committee) यावरील पदसिध्द/नामनिर्देशित सदस्यांच्या 
नियुक्‍तीकरिता जिल्हाधिकारी तथा पदसिध्द अध्यक्ष, नियामक परिषद, मुंबई उपनगर यांनी 
संदर्भाधीन क्र. ६ येथील दि.२०.०९.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, मुंबई उपनगर अंतर्गत नियामक परिषद Governing Council) आणि 
व्यवस्थापकिय समिती (Managing Committee) यावरील पदसिध्द/नामनिर्देशित सदस्यांच्या 
नियुक्तीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


५. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन अधिसूचना दि.०१.०९.२०१६ मधील परिच्छेद क्र. ४ 
येथे नमुद केलेनूसार जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान हे नियामक परिषद, व्यवस्थापन समिती व 
राज्यस्तरीय सनियंत्रण समितीचे बनलेले असेल. 


६. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन अधिसूचना दि.०६.१२.२०२१ मधील तरतुदीस 
अनुसरून जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, मुंबई उपनगर अंतर्गत नियामक परिषद (Governing Council 
आणि व्यवस्थापकिय समिती (Managing Committee) यावरील पदसिध्द/नामनिर्देशित सदस्यांच्या 
नियुक्‍तीकरिता जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे, त्यानुसार जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान मुंबई उपनगर अंतर्गत “नियामक 
परिषदेची” संरचना खालीलप्रमाणे राहील :- 


अ.क्र नाव/ पदनाम कार्यालय/ प्रतिनिधीत्व पदनाम 
cal जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर पदसिध्द अध्यक्ष 
२ श्री.गोपाल शेटटी मा.ळोकसभा सदस्य (२६ मुंबई उत्तर) सदस्य 
३ श्री. गजानन कितीकर मा.ळोकसभा सदस्य (२७ मुंबई उत्तर-प) सदस्य 
४ श्री.मनोज कोटक मा.लोकसभा सदस्य (२८ मुंबई उत्तर-पू) सदस्य 
षु श्रीमती पुनम महाजन मा.ळोकसभा सदस्य (२८ मुंबई उत्तर-मध्य) सदस्य 
& श्री.राहूल शेवाळे मा.ळोकसभा सदस्य (३०-मुंबई दक्षिण मध्य) सदस्य 
७ श्री.सुनिल राणे मा.विधानसभा सदस्य (१५२-बोरीवली) सदस्य 
८ श्रीमती मनिषा अशोक चौधरी मा.विधानसभा सदस्य (१५३-दहिसर) सदस्य 
९ श्री.प्रकाश सुर्वे मा.विधानसभा सदस्य (१५४-मागाठाणे) सदस्य 
| १0_| o _  श्री.मेहीर कोटेचा मा.विधानसभा सदस्य (१५५-मुलुंड) सदस्य 
| १ | श्री.सुनिल राजाराम राऊत मा.विधानसभा सदस्य (१५६-विक्रोळी ) सदस्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ०९२२/प्र.क्र.६६/उद्योग-९ 


१२ | ST RAR कोरगांवकर मा.विधानसभा सदस्य (१५७-भांडूप प) सदस्य 

93. | श्री.रविद्र दत्ताराम वायकर मा.विधानसभा सदस्य (१५८-जोगेश्वरी पू) सदस्य 

१४ | श्री.सुनिल प्रभू मा.विधानसभा सदस्य (१५९-दिंडोशी) सदस्य 

१५ | श्री.अतुल भातखळकर मा.विधानसभा सदस्य (१६०-कांदिवली) सदस्य 

१६ | श्री.योगेश सागर मा.विधानसभा सदस्य (१६१-चारकोप) सदस्य 

१७ | श्री.अस्लम शोख मा.विधानसभा सदस्य (१६२-मालाड-प) सदस्य 

१८ | श्रीमती विद्या ठाकूर मा.विधानसभा सदस्य, (१६३-गोरेगाव) सदस्य 

१९ | डा.भारती हेमंत लव्हेकर मा.विधानसभा सदस्य, (१६४-वर्सोवा सदस्य 

२०  । श्री.अमीत भास्कर साटम मा.विधानसभा सदस्य, (१६५-अंधेरी सदस्य 

२१ । श्रीमती edo रमेश लटके मा.विधानसभा सदस्य, (१६६-अंधेरी(पू) सदस्य 

२२  श्री.पराग अळवणी मा.विधानसभा सदस्य, (१६७-विलेपाल॑) सदस्य 

23. «| श्री.दिलीप लांडे मा.विधानसभा सदस्य, (१६८-चांदिवली) सदस्य 

२४ | श्री.राम कदम मा.विधानसभा सदस्य,(१६९-घाटकोपर (प) सदस्य 

२५ | श्री.पराग शाहा मा.विधानसभा सदस्य, (१७०-घाटकोपर(पू) सदस्य 

२६ | श्री.अबु असिम आझमी मा.विधानसभा सदस्य,(१७१-मानखूदौ सदस्य 

२७ | श्री.नवाब मलिक मा.विधानसभा सदस्य, (१७२-अणुडाक्‍्तीनगर) सदस्य 

२८ | श्री.प्रकाश बैकुंठ फातर्पैकर मा.विधानसभा सदस्य, (१७३-चेंबूर) सदस्य 

२९ | SAT कुडाळकर मा.विधानसभा सदस्य, (१७४-कुली) सदस्य 

३० | श्री.संजय गोविंद पोतनीस मा.विधानसभा सदस्य, (१७५-कलिना) सदस्य 

39 श्री.झीशान बाबा सिददीकी मा.विधानसभा सदस्य, (१७६-वांद्रे पू) सदस्य 

३२ | अँड. आशिष ]ोलार मा.विधानसभा सदस्य, (१७७-वांद्रे प) सदस्य 

३३ । नगरपालिका/नगरपरिषद/ मुंबई-उपनगर जिल्हयातील खाण बाधित क्षेत्र सदस्य 
महानगरपालिका यांचे हद्दित खाण | असलेल्या संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे 
बाधित क्षेत्र असल्यास सदर | प्रशासकिय प्रमुख 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे 
प्रशासकिय प्रमुख 

३४ । जिल्हा व्यवसाय व प्रशिक्षण | मुंबई उपनगर पदसिध्द सदस्य 
अधिकारी 

३५ | जिल्हा आदिवासी विकास मुंबई उपनगर पदसिध्द सदस्य 
अधिकारी 

३६ । जिल्हा आरोग्य अधिकारी वैदयकोय अधीक्षक, सामान्य रुग्णालय, | पदसिध्द सदस्य 

मालवणी, मालाड 

३७ «| जिल्हा महिला व बालविकास । मुंबई उपनगर पदसिध्द सदस्य 
अधिकारी 

३८ | महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग, | जिल्हा उद्योग केंद्र, मुंबई उपनगर पदसिध्द सदस्य 
केंद्र 

३९ | जिल्हा खनिकर्म अधिकारी खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय सदस्यसचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ०९२२/प्र.क्र.६६/उद्योग-९ 


७. उपरोक्त नमुद जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत नियामक परिषदेवरील पदसिध्द 
/नामनिर्देशीत सदस्यांचा कार्यकाळ हा संबंधीत सदस्य हे जोपर्यंत लोकप्रतिनिधी (लोकसभा सदस्य 
अथवा विधानसभा सदस्य) म्हणून कार्यरत आहेत, तोपर्यंत राहील. संबंधीत लोकप्रतिनिधींचा 
लोकसभा सदस्य अथवा विधानसभा सदस्य म्हणून असलेला कार्यकाळ संपुष्ठात आल्यानंतर त्यांचे 
नियामक परिषदेवरील सदस्यत्व देखील आपोआप संपुष्ठात येईल. तसेच शासन अधिसूचना 
दिनांक ०६.१२.२०२१ मधील परि क्र.३ अन्वये सुधारीत करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र जिल्हा खनिज 
प्रतिष्ठान (प्रन्यास) नियम, (प्रथम सुधारणा) २०२१ च्या नियम (३अ) नुसार विहित केल्याप्रमाणे 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, मुंबई उपनगर अंतर्गत व्यवस्थापकिय समितीची संरचना राहील. 


८. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत नियामक परिषदेवरील जिल्हयातील सेवाभावी संस्थेचे 
प्रतिनिधी व खाणपट्टाधारकांचे प्रतिनिधी यांचा कार्यकाळ जास्तीत-जास्त तीन वर्ष इतका राहील. 


९. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या व्याप्तीमधीळ अनेक घटक शासनाच्या विविध 
विभागांशी व विकास योजनांशी संलग्न आहेत. त्यामुळे या अंतर्गत हाती घ्यावयाची कामे संबंधित 
विभागांनीही नियोजित केलेली असू शकतात. सार्वजनिक संसाधनांचा व निधीचा वापर करताना 
द्विरूक्ती व अपवय टाळणे, अग्रक्रम ठरविणे आणि आंतरविभागीय समन्वय राखणे आवश्‍यक आहे. 
यास्तव प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत नियामक परिषदेद्वारे हाती घ्यावयाची सर्व 
कामे मंजूरीपुर्वी राज्यस्तरीय संनियत्रण समितीच्या निदर्डानास आणण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


qo. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२१२०११३२००७४९१० असा हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


ANGAD RAMESHRAO © 
KADAM 


(अंगद कदम) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, प्रधान सचिव (उद्योग व खनिकर्म) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रति, १)मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२)मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३)मा. मंत्री (बंदरे व खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ०९२२/प्र.क्र.६६/उद्योग-९ 


४जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
जि.मुंबई- उपनगर 

५)संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर 

६)जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, मुंबई उपनगर यांना निर्देशित करण्यात येते की, जिल्हा 
खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत नियामक परिषदेवर नियुक्‍त सर्व सन्माननीय लोकसभा/ 
विधानसभा सदस्यांना राजशिष्टाचारान्वये विहित कार्यपध्दतीनूसार अवगत करावे. 

७) निवडनस्ती-कार्यासन उद्योग-९. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


